Reg. No . NPCITY/ 236/2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक २६ ] गुरूवार ते बुधवार , जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२ -२८ , शके १९३९ [ पृष्ठे १४, किंमत : रुपये ११. ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११३ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ०५ जून २०१७. 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २६१७ -प्र . क्र . ५३ - २०१७( अ )- नवि - ३० . 


ज्याअर्थी, शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील निर्णय क्र . खाक्षेस- २०१६ - प्र. क्र . ४६७ - रस्ते -८ , दिनांक १९ - ०८ - २०१६ अन्वये नागपूर - मुंबई 
शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग प्रकल्पासाठी ( महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना “ कार्यान्वय यंत्रणा ” म्हणून घोषित केले 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्ह्यांच्या प्रादेशिक योजना तयार करण्याचे काम महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” म्हणून उल्लेखिलेला ) मधील तरतुदीनुसार सुरू आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त प्रारूप 
प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे .) ; 


आणि ज्याअर्थी, “ उक्त प्रारूप प्रादेशिक योजना ” महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम १६( १ ) अन्वये परिशिष्ट - १ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, “ उक्त प्रारूप प्रादेशिक योजनेत ” सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद केलेल्या गावांसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाच्या विनंतीनुसार प्रस्तावित “ नवनगर ” म्हणून निर्देशित/ दर्शविण्यात आले आहे ( यापुढे “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधलेले) ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - २ मध्ये नमूद केलेल्या गावांसाठी “ नवनगर ” ( कृषी समृद्धी केंद्र) विकसित करण्याकरिता ( यापुढे 
“ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधलेले ) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडलाने प्रस्ताव सादर केलेले आहेत व त्यासाठी महामंडळाला उक्त 
अधिनियमाचे कलम ११३ अन्वये “ नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळाने प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्राचा सुनियोजित व सुनियंत्रित विकास होणे गरजेचे आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 
ना .- एक - अ-१ ( १३९३). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १३- १९ , २०१७ / आषाढ २२-२८ , शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता, “ उक्त अधिनियमाच्या ” कलम ११३ चे पोट- कलम ( १) व पोट -कलम ( ३ओ) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या सर्व शक्तीस 
अनुसरून खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे : 
( १ ) सोबतचेपरिशिष्ट -२ मध्ये नमूद केलेल्या गावांचे क्षेत्र नकाशात दर्शविल्यानुसार “ नवनगर ” ( कृषी समृद्धी केंद्र) म्हणून घोषित करून 

अधिसूचित करीत आहे . 


( २) “ उक्त नवनगराचे अधिसूचित क्षेत्रासाठी ” महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला “ नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित करीत 

आहे . 


( ३ ) “ उक्त आधिसूचित ” क्षेत्रामध्ये या अधिसूचनेपूर्वी कार्यरत असलेले इतर विशेष नियोजन प्राधिकरण यांचे कार्य/ अधिकार या अधिसूचनेच्या 

दिनांकापासून संपुष्टात येतील , असे घोषित करीत आहे. 
( ४ ) “ उक्त अधिनियमातील ” तरतुदीचेपालन करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सदर अधिसूचित क्षेत्रासाठी सविस्तर नियोजन 

प्रस्ताव व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली तयार करणे, प्रसिद्ध करणे व मंजुरीसाठी शासनास सादर करणेबाबत निर्देशित करीत 
आहे . “ नवनगर ” क्षेत्रासाठीचे नियोजन प्रस्ताव आणि नियमावली मंजूर होईपर्यंत “ नवनगर ” क्षेत्रामधील विकास त्या क्षेत्रासाठी लागू 

असलेल्या संबंधित जिल्ह्याच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय होईल . 
( ५) कलम ११३ ( अ) मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रातील जमिनी शासनाच्या वतीने संपादित करणेसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 

महामंडळाला प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
या क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने करणे आवश्यक राहील . 


परिशिष्ट - १ 


अ . क्र . 


जिल्हा 


प्रादेशिक योजनेचे नाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात कलम १६( १ ) अन्वयेचे 

प्रसिद्धीकरण 


( ४ ) 


(१ ) 

१ 


( २ ) 
वर्धा 


प्रारुप प्रादेशिक योजना ,वर्धा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ 
नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक ०८ - ०३- २०१७ , 
पृ. क्र . २ आणि ३. 


बुलडाणा 


प्रारुप प्रादेशिक योजना, बुलडाणा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ 
अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक १७- ०३- २०१७, 
पृ. क्र . १ आणि २. 
दि . २० - १० - २०१६ ते २६ - १० - २०१६, 
पृ. क्र . २२६७ आणि २२६८ 
दि . ०५ -०४ - २०१७, पृ . क्र . १ आणि २ . 


जालना 


प्रारुप प्रादेशिक योजना , जालना 
( सुधारित ). 
प्रारुप प्रादेशिक योजना, 
ठाणे-पालघर - रायगड 


ठाणे 


परिशिष्ट - २ 


अ . क्र . 


प्रादेशिक योजनेचे नाव 


जिल्हा 


तालुका 


नवनगरात समाविष्ट गावे 


( ५ ) 


(२ ) 
प्रारुप प्रादेशिक योजना 


वर्धा 


आर्वी 


वर्धा 


( १ ) बीड नाकझरी 
(२) बोरी 
( ३) खानापूर ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ४ ) मानकापूर 
( ५) नागाझरी 
( ६ ) रामपूर ( अंशतः क्षेत्र्) 
( ७) रेनकापूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १३- १९ , २०१७ / आषाढ २२-२८ , शके १९३९ 


परिशिष्ट - २ - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


प्रारुप प्रादेशिक योजना 


बुलडाणा 


सिंदखेडराजा/ 
देऊळगावराजा 


बुलडाणा 


( १ ) सावरगांव माळ 
( २) निमखेड 
( ३) गोळेगाव 


प्रारुप प्रादेशिक योजना 


बुलडाणा 


मेहकर 


बुलडाणा 


( १ ) गावंडळा 
( २ ) काबरा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) साबरा 
( ४) फैजलपूर ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ५ ) भूमरा 


जालना 


जालना 


प्रारुप प्रादेशिक योजना 
जालना ( सुधारित ) 


ठाणे 


शहापूर 


प्रारुप प्रादेशिक योजना 
ठाणे 


( १) जामवाडी ( अंशतः क्षेत्र) 
( २) गुंडेवाडी ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३) श्रीकृष्णनगर ( अंशतः क्षेत्र ) 
( १) कासगांव 
( २) सापगांव 
( ३ ) शेलवली 
( ४) खुटघर 
( १) मौजे फुगळे 
( २) मौजे वाशाळा बु. 


प्रारुप प्रादेशिक योजना 


ठाणे 


शहापूर 


ठाणे 


ठाणे 


शहापूर 


प्रारुप प्रादेशिक योजना 
ठाणे 


( १ ) मौजे हिव 
( २ ) मौजे रास 


प्रस्तावित अधिसूचित क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये खाली 
नमूद केलेल्या कार्यालयांमध्ये एक महिन्यांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 


( १ ) आयुक्त , नागपूर/ अमरावती/ औरंगाबाद/ कोकण विभाग . 
( २) संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


( ३ ) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , म . रा.र. वि .म .( मर्या.), मुंबई . 


( ४ ) मुख्य नियोजनकार , म . रा .र. वि .म .( मर्या.), महापे , नवी मुंबई . 


( ५) जिल्हाधिकारी , वर्धा/ बुलडाणा/ जालना/ ठाणे. 
( ६ ) सहसंचालक नगर रचना, नागपूर / अमरावती/ औरंगाबाद/ कोकण विभाग. 


( ७) सहाय्यक संचालक नगर रचना/ नगर रचनाकार , वर्धा/ बुलडाणा/ जालना/ ठाणे जिल्हा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजय सावजी , 

उपसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १३-१९ , २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


HTT 9- 31 ( TI. f . q .), H . ST . PI., 31. 55 . 998 . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 , Dated 05 - 06 - 2017 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 2617 -CR -53- 2017 (A )-UD - 30 . — 

Whereas , Government, in Public Works Department vide its Resolution No . El14- 209 & -9 .55 . 8 & u -Prut C , 
dated 19 - 08 - 2016 has declared Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC ) as a 
“ Implementing Authority ” for Nagpur-Mumbai Super Communication Expressway Project (Maharashtra 
Prosperity Corridor) ; 

And whereas , for the district mentioned in Schedule - I appended hereto the work of prepartion of 
Regional Plans (hereinafter referred to as the “ said Draft Regional Plan ”) is in progress as per the 
provisions in Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the “ said 
Act” ) ; 

And whereas , as mentioned is Schedule - I the " said Draft Regional Plans” are published under 
section 16 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 in Maharashtra Government 
Gazette ; 

And Whereas, MSRDC as per the Schedule - II appended hereto has submitted the proposals to 
develop new towns (Agro Prosperity Centres ) for villages (hereinafter referred to as the “ said Notified 
Area ”) and accordingly it is proposed to declare MSRDC as "New Town Development Authority ” ; 

And whereas , as per the request of MSRDC in the “ said Regional Plans” for the villages mentioned 
in Schedule - II the " said Notified Area” is shown as “ New Town "; 

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to have 
planned and orderly Development within the area proposed by MSRDC to be declared as notified area ; 

Now , therefore , the Government vide powers conferred upon it under sub - section ( 1) and 
sub - section (3A) of Section 113 of the “ said Act” accord sanction and notifies as under : 
(1 ) Declares and notifies the area of villages specified in the Schedule -II appended hereto as “New 

Towns” (Agro Prosperity Centres); as shown on the plan . 
(2) MSRDC is appointed as “ New Town Development Authority ” . 
( 3) Declares that any other Special Planning Authority functioning in the said notified area prior 

to this notification shall cease to function from the date of publication of this notification in 

Official Gazette . 
(4 ) Directs MSRDC to prepare and publish the detailed Planning Proposals and Development 

Control and Promotion Regulations for the said “ notified area ” and submit the same to the 
Government for sanction ; after following due procedure prescribed in the said act. Prevailing 
Development Control rules of Regional Plan of concerned District shall be applicable to these 
notified areas ; till the detailed planning proposals and rules for the new town are sanctioned by 

Government. 
(5 ) As per the provision in Section 113 (A ) on behalf of State Government;Maharashtra State Road 

Development (MSRDC ) is hereby authorised to acquire the lands in notified area . 
It shall be necessary for MSRDC to make necessary budget provision for acquistion of lands in 
notified area . 


SCHUDULE - I 


Sr. No. 


Districts 


Name of Regional Plan 


Publication in Maharashtra Govt . 

Gazette U / S 16 ( 1) 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Wardha 


Draft Regional Plan 
Wardha 


Maharashtra Government Gazette 
Extraordinary Part I- A Nagpur 
Divisional Supplement dated 8th 
March 2017 on Page 2 and 3 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९३९ 


SCHUDULE - I— Contd . 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


2 


Buldana 


Draft Regional Plan 
Buldana 


Maharashtra Government Gazette 
Extraordinary Part I- A Amravati 
Divisional Supplement dated 17th 
March 2017 on Page 1 and 2 . 


Jalna 


20th to 26th Oct 2016 
on page 2267 & 2268 . 


Draft Regional Plan 
of Jalna (Revised ) 
Draft Regional Plan 
of Thane- Palghar- Raigad 


Thane 


05 - 04 - 2017 on page 1 & 2 . 


SCHEDULE - II 


Sr. No. Name of Regional Plan 


District 


Taluka 


Villages included in 

New Towns 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


1 


Wardha 


Arvi 


Draft Regional Plan 
Wardha 


( 1) Bid Nagjari 
( 2 ) Bori 
( 3) Khanapur (Partly) 
(4 ) Mankapur 
(5 ) Nagazari 
(6 ) Rampur (Partly ) 
(7 ) Renkapur 


2 


Buldana 


Draft Regional Plan 
Buldana 


Sindhkhedraja / ( 1) Savargaonmal 
Deulgaonraja (2 ) Golegaon 

( 3) Nimkhed 


Buldana 


Mehkar 


Draft Regional Plan 
Buldana 


( 1) Gavandala 
( 2 ) Kabra ( Partly ) 
( 3 ) Sabra 
( 4 ) Faizalpur ( partly ) 
(5 ) Bhumara 


Jalna 


Jalna 


Draft Regional Plan 
Jalna (Revised ) 


( 1) Jamwadi (Partly ) 
( 2) Gundewadi (Partly ) 
( 3) ShriKrushna Nagar (Partly ) 


Thane 


Shahapur 


Draft Regional Plan 
Thane 


( 1 ) Kasgoan 
( 2 ) Sapgaon 
(3 ) Shelvali 
(4 ) Khutghar 


Thane 


Shahapur 


Draft Regional Plan 
Thane 


( 1) Fugale 
( 2 ) Washala Bk . 


7 


Thane 


Shahapur 


Draft Regional Plan 
Thane 


( 1) Hiv 
(2) Ras 


11.-56- 37-? (9393) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १३-१९ , २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९३९ 


Copy of the plan showing the boundaries of the said notified area shall be available for inspection 
for the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one 
month : 

( 1) Commissioner, Nagpur / Amaravati/ Aurangabad / Kokan Division. 
(2 ) Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune. 
( 3) Vice Chairman and Managing Director , Maharashtra State Road Development Corporation, 

Mumbai. 
(4 ) Chief Planner , Maharashtra State Road Development Corporation , Mahape, Navi Mumbai. 
(5 ) Collector , Wardha / Buldhana / Jalna / Thane. 
( 6) Joint Director Town Planning , Nagpur / Amravati / Aurangabad / Kokan Division. 
(7 ) Assistant Director of Town Planning / Town Planner , Wardha / Buldhana / Jalna / Thane District . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI , 


Deputy Secretary . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११५ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ०५-०६- २०१७. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस -२६१७-प्र . क्र . ५३ - २०१७( ब)- नवि- ३० . – 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे 
कलम १५( १) अन्वये सोबतचेपरिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधीत प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजना शासनाने मंजूर केल्या असून अंमलात आलेल्या 
आहेत ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन , सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील निर्णय क्र . खाक्षेस- २०१६-प्र.क्र . ४६७- रस्ते -८ , दिनांक १९ -०८- २०१६ अन्वये 
नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना “ कार्यान्वयन यंत्रणा " 
म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नमूद प्रादेशिक योजनेमध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - २ मध्ये नमूद केलेल्या गावांसाठी “ नवनगर ” ( कृषी समृद्धी केंद्र ) 
विकसित करण्याकरिता ( यापुढे “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधलेले) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्ताव सादर केले आहेत व 
त्यानुसार महामंडळाला “ नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ( सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे क्षेत्र ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार उक्त परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद गावातील क्षेत्र शेती तथा ना -विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने उक्त गावांमधील अधिसूचित क्षेत्राचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी सदरचे क्षेत्र शेती 
तथा ना -विकास विभागातून वगळून हे क्षेत्र “ नवनगर ” म्हणून दर्शविणे व त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला “ नवनगर विकास 
प्राधिकरण ” म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये परिशिष्ट-२ मध्ये दर्शविलेले गावामधील क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावित 
केल्यानुसार “ नवनगर ” म्हणून दर्शविणे आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला “ नवनगर विकास प्राधिकरण ”म्हणून घोषित करणेचा 
करबदल ( या पुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे ), आवश्यक असल्याची शासनाने खातरजमा केल्यानंतर “ उक्त 
प्रादेशिक योजनेमध्ये ” सदर फेरबदल दर्शविण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(२ ) मधील तरतुदीनुसार फेरबदल करणे आवश्यक आहे , असे 
शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 


स 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट - कलम ( ३ ) मधील तरतुदीप्रमाणे उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
करण्याचा हेतू शासन याद्वारे घोषित करीत आहे . आणि त्याकरीता प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने काही सूचना/ हरकती द्यावयाच्या असतील तर 
त्या नागरिकांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासन ३० ( तीस ) दिवसांचे आत संबंधीत विभागाचेविभागीय 
सह संचालक , नगर रचना, नागपूर / अमरावती / औरंगाबाद / नाशिक विभाग यांचे नावे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात प्राप्त होणा- या सूचना/ 
हरकतींवर सुनावणी देणेसाठी व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी संबंधीत विभागीय सह संचालक , नगर रचना यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे ( सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -२ / रकाना क्र . ६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) प्रस्तावित फेरबदलाची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्यापासून ३० ( तीस) दिवसांचे आत प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना/ हरकतींचाच शासनाकडून विचार केला जाईल ; 

परिशिष्ट - १ 
अ . क्र . जिल्हा प्रादेशिक योजनेचे नाव प्रादेशिक योजना मंजुरीची अधिसूचना प्रादेशिक योजना अंमलात 

क्रमांक व दिनांक 

आल्याचा दिनांक 
( १) (२ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ नागपूर . . मंजूर प्रादेशिक योजना , टीपीएस- २८९८ - १५९५ - सीआर- २७३- ९३ - नवी-९ , १५ - ०७- २००० 
नागपूर . 

दिनांक ०६ -०५- २००० . 
____ अमरावती . . मंजूर प्रादेशिक योजना , टीपीएस- २८८७ - सीआर- ११६- नवी - १३ , 

१५- ०८ - १९९३ 
अमरावती . 

दिनांक २९ -०५- १९९३ 
३ वाशिम 

मंजूर प्रादेशिक योजना , टीपीएस - २५०९- २०५-सीआर- १०६ - २००९ - नवी -३० , १५- ०६ - २०१२ 
अकोला- वाशिम . 

दिनांक २४ -०४ - २०१२ . 
४ औरंगाबाद . . मंजूर प्रादेशिक योजना , टीपीएस - ३००७- ११४९ -सीआर - २८४( अ )-०७ ३० - १२- २०१२ 
औरंगाबाद . 

नवी -३० , दिनांक २४ -०७- २०१२ . 
अहमदनगर . . मंजूर प्रादेशिक योजना , टीपीएस- १६०० -९३२ - सीआर- ३२ - भाग - १( अ )-०३ ___ ०१- १० - २००५ 
अहमदनगर . 

नवी - ०९ , दिनांक १४ -०७ - २००५. 


अ . क्र . प्रादेशिक योजनेचे नाव 
( १) (२) 
___ मंजूर प्रादेशिक योजना , 

नागपूर . 


जिल्हा 
(३ ) 


परिशिष्ट - २ 
तालुका 

नवनगरात समाविष्ट गावे 
( ४ ) 
हिंगणा ( १) वडगाव बक्षी 

( २ ) हळदगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) भानसुली ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ४ ) सावंगी ( अंशतः क्षेत्र ) 


अधिका-याचे नाव 

( ६ ) 
सह संचालक , नगर रचना 
नागपूर विभाग , नागपूर . 
जुने सचिवालय, रुम नं . १०८ / 
१०९ , पहिला मजला, सिव्हील 
लाईन , नागपूर -४४० ००१ . 
सह संचालक , नगर रचना , 
अमरावती विभाग , अमरावती. 
“ निलगीरी ” डॉ . अग्रवाल 
बिल्डींग, विजय कॉलनी, 
काँग्रेस नगर रोड , 
अमरावती - ४४४ ६०६ . 


२ 


अमरावती 


धामणगांव 


मंजूर प्रादेशिक योजना , 
अमरावती . 


रेल्वे 


वाशिम 


कारंजा 


मंजूर प्रादेशिक योजना , 
अकोला -वाशिम . 


४ 


वाशिम 


मालेगांव 


मंजूर प्रादेशिक योजना , 
अकोला- वाशिम . 


( १) दत्तापूर ( अंशतः क्षेत्र) 
( २) जळगांव आर्वी ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) नारगवंडी 
( ४ ) आसेगांव 
( १) शाहा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २) वाल्हाई ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३) भिलखेडा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( १) रिधोरा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २) सुकांदा 
( ३) वारंगी ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ४ ) ब्राम्हणवाडा ( नजिक मरसुल ) 
( अंशतः क्षेत्र ),( ५ ) इराळा 
(१ ) वानोजा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २) पूर ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) भूर 


वाशिम 


मंगरुळपीर 


मंजूर प्रादेशिक योजना , 
अकोला- वाशिम . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १३- १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


परिशिष्ट - २ - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


_ ( ५ ) 


___ 


मंजूर प्रादेशिक योजना, औरंगाबाद वैजापूर ( १) घायगांव ( अंशतः क्षेत्र ) 

सहसंचालक , नगर रचना , 
औरंगाबाद. 

( २) जांभरगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 

औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद. 
७ मंजूर प्रादेशिक योजना , औरंगाबाद वैजापूर ( १ ) हडस पिंपळगाव ( अंशतः क्षेत्र ) म्हाडा बिल्डींग, दुसरा मजला, 
औरंगाबाद . 

( २) करंजगाव ( अंशतः क्षेत्र ) प्रीटवेल हॉटेल समोर , स्टेशन 
( ३ ) लासूरगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 

रोड , औरंगाबाद- ४३१ ००१. 

( ४ ) शहजतपूर ( अंशतः क्षेत्र ) 
मंजूर प्रादेशिक योजना , अहमदनगर कोपरगांव / ( १ ) सावळी विहीर बु . ( अंशतः क्षेत्र ) सहसंचालक, नगर रचना , 
अहमदनगर. 

राहता ( २) सावळी विहीर खु. ( अंशतः क्षेत्र ) नाशिक विभाग , नाशिक . 
( ३ ) चांदे कासारे ( अंशतः क्षेत्र ) नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय 

भवन , पहिला मजला , 
विभागीय आयुक्तालय , 

नाशिक रोड - ४२२ ००१ . 
प्रस्तावित सूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध करण्यात यावी : 

( १) संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
( २) सहसंचालक , नगर रचना, नागपूर / अमरावती/ औरंगाबाद/नाशिक विभाग . 
( ३) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.), मुंबई . 
( ४ ) मुख्य नियोजनकार , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.), महापे , नवी मुंबई ( त्यांना विनंती करण्यात येते की , उक्त फेरबदल 

दर्शविणारे नकाशे अधिप्रमाणित करण्याकरीता ५ प्रतीत स्वतंत्रपणे शासनास सादर करावेत ) . 
( ५ ) सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर / अमरावती / वाशिम / औरंगाबाद / अहमदनगर जिल्हा . 


ज 


दश 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजय सावजी, 

उपसचिव . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११६ . 

URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai-400 032, Dated the 5th June 2017. 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No . TPS - 2617 -CR- 53 - 2017 ( B)- UD- 30. 

Whereas, the regional plans for the concerned regions mentioned in Schedule - 1 appended hereto 
(hereinafter referred as " said Regional Plans” ) has been sanctioned by the Government and came into 
force under provisions of Section 15 ( 1) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (herein 
after referred as “ said Act "); 

And whereas, Government , in Public Works Department vide its Resolution No . खाक्षेस - २०१६/ प्र .क्र . ४६७ / 
रस्ते - ८ , date 19 - 08 - 2016 has declared Maharashtra State Road Development Corporation ( MSRDC ) 
as “ Implementing Authority ” for Nagpur -Mumbai Super Communication Expressway Project 
(Maharashtra Prosperity Corridor ); 

And whereas , MSRDC has submitted proposals to develop “ New Towns” (Agro Prosperity Centres) for 
villages (hereinafter referred to as “ said Notified Areas” ) as mentioned in Schedule - II appended hereto 
and accordingly it is proposed to declare MSRDC as “ New Town Development Authority ” (Areas shown on 
plans appended hereto ); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १३-१९ , २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९३९ 


And whereas , as per " said Regional Plans” the areas of villages included in the new towns are 
included in No Development Zone / Agriculture Zone (Notified areas mentioned in Schedule- II); 

And whereas , in order to carryout planned and orderly development of the said area by MSRDC it is 
necessary to delete the “ said Notified Areas” from No Development Zone ) Agriculture Zone and 
designate the “ said Notified Areas” as “ New Towns” and for that declare the MSRDC as “ New Town 
Development Authority " ; 

And whereas , in view of the above required changes and after making necessary enquiries, the 
Government of Maharashtra is of the opinion that it is necessary to show the areas under villages as 
mentioned in the Schedule - II appended hereto as “ New Towns “ as shown on plans and to declare 
Maharashtra State Road Development Corporation as “New Town Development Authority ” and 
accordingly decided to modify the " said Regional Plans” as per the provision of Section 20 ( 2 ) of the said 
Act (“hereinafter referred as the said proposed modification ”) . 

Now , therefore, as provided in sub - section 3 of Section 20 of the said Act , the Government hereby 
declares its intention to make the “ said Proposed Modifications” and for that purpose , invites 
suggestions and / or objections from any person with respect to the proposed modifications. Suggestions 
and / or objections in this regard shall be submitted to the concerned Divisional Joint Director of Town 
Planning, (Asmentioned in Schedule - II / Column No . 6 appended hereto ) who is hereby appointed as the 
“ Officer" for giving hearing in respect of the suggestions and / or objections received in this regard and 
submit his report to the Government. Suggestions and / or objections received by the Divisional Joint 
Director of Town Planning, Nagpur / Amravati / Aurangabad / Nashik Division within a period of 30 (thirty ) 
days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette will only be considered . 


SCHEDULE - I 


Sr. No. 


Districts 


Name of Regional 

Plan 


Sanctioned Notification No . 

& Date of Regional Plan 


Date of come in to 
force of Regional Plan 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 1 ) 

1 


Nagpur 


15 -07 - 2000 


2 


Amravati . . 


15 -08 - 1993 


3 


Washim 


. . 


15 - 06 - 2012 


Sanctioned Regional 
Plan of Nagpur 
Sanctioned Regional 
Plan of Amravati 
Sanctioned Regional 
Plan of Akola -Washim 
Sanctioned Regional 
Plan of Aurangabad 
Sanctioned Regional 
Plan of Ahmednagar 


TPS - 2898 / 1595 /CR - 273 / 93 / 
UD - 9 , Dtd . 06 -05 - 2000 . 
TPS - 2887 /CR - 116 /UD - 13 , 
Dtd . 29 -05 - 1993 . 
TPS - 2509 / 205 / CR - 106 / 2009 / 
UD - 30 , Dtd 24 -04 - 2012 . 
TPS - 3007 / 1149 / CR - 284 (A )/ 
07 /UD -30 , Dtd . 24 -07 - 2012 . 
TPS - 1600 / 932 / CR -32 / Part-I(A ), 
/03 / UD - 9 , Dtd . 14 - 07 - 2005 . 


4 


Aurangabad 


30 - 12 - 2012 


5 


Ahmednagar 


01 -10 -2005 


SCHEDULE - II 


Sr. No . 


District 


Taluka 


Name of 
Regional Plan 


( 3 ) 


(5 ) 


(1) 

1 


(2) 
Nagpur 


(4 ) 
Hingana 


Sanctioned 
Regional Plan , 
Nagpur 


Villages included in Name of the Officer 
New Towns 

(6 ) 
( 1) Wadgaon Bakshi Joint Director of Town 
( 2 ) Haladgaon (Partly) Planning, Nagpur 
( 3 ) Bhansuli (Partly ) Division , Nagpur, Old 
(4 ) Savangi (Partly ) Secretariat, Room 

No. 108 / 109 , First 
Floor, Civil Lines, 
Nagpur-440 001. 


1.-546 -34- 3 (9383 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १३-१९ , २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


(1) 


(2) 


SCHEDULE -II -contd . 

(4 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


2 


Amravati 


Sanctioned 
Regional Plan 
Amaravti 


Dhamangaon (1 ) Dattapur (Partly) Joint Director of Town 
Railway 

(2 ) Jalgaon Arvi Planning, Amravati 
(Partly ) ( 3 ) Naragvandi Division , Amravati 
(4 ) Asegaon 

“Nilgin ” Dr. Agarwal 
Karanja ( 1 ) Shaha (Partly ) Building, Vijay Colony, 

( 2 ) Valhai (Partly ) Congress Nagar Road , 
(3) Bhilkheda (Partly ) Amravati-444 606 . 


3 


Washim 


Sanctioned 
Regional Plan 
Akola -Washim 


4 Washim 

Sanctioned Malegaon ( 1 ) Ridhora (Partly ) 
Regional Plan 

( 2 ) Sukanda 
Akola -Washim 

( 3 ) Warangi ( Partly ) 
( 4 ) Bramhanwada 
(Najik Marsul) (Partly ) 

(5 ) Irala 
5 Washim Sanctioned Manglurpir (1 ) Vanoja (Partly ) 
Regional Plan 

(2 ) Pur (Partly) 
Akola -Washim 

(3 ) Bhur 
6 Aurangabad Sanctioned Vaijapur (1 ) Ghaigaon (Partly ) Joint Director of Town 
Regional Plan 

(2 ) Jambhargaon Planning, Aurangabad 
Aurangabad 

(Partly ) 

Division , Aurangabad , 
7 Aurangabad Sanctioned Vaijapur ( 1 ) Hadas Pimpalgaon MHADA Bulding, 
Regional Plan 

(Partly ) (2 ) Karanjgaon Second Floor , Opp . 
Aurangabad 

( Partly ) 

Hotel Printravel, 
(3 ) Lasurgaon (Partly ) Station Road , 

(4 ) Shahjatpur (Partly) Aurangabad -431 001 . 
8 Ahmednagar Sanctioned Kopargaon / ( 1) Sawali Vihir ( Bk ) Joint Director of Town 
Regional Plan Rahta 

(Partly) 

Planning , Nashik 
Ahmednagar 

( 2 ) Sawali Vihir (Kd ) Division , Nashik , New 
(Partly ) 

Central Administra 
( 3 ) Chande Kasare tive Building, First 
(Partly ) 

Floor , Divisional 
Commissionerate , 

Nashik Road -422 001. 
This Notice shall be made available for inspection to the general public during office hours on all 
working days at the following offices : 

(i) Office of the Director of Town Planning , Pune. 
(ii) Office of the Joint Director of Town Planning, Nagpur / Amravati/ Aurangabad / Nashik Division . 
( iii ) Vice Chairman and Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation , 

Mumbai. 
( iv ) Chief Planner, Maharashtra State Road Development Corporation , Mahape, Navi Mumbai. 
(v ) Assistant Director of Town Planning / Town Planner , Nagpur / Amravati /Washim / Aurangabad / 
Ahmednagar District. 

By order and in the name ofGovernor ofMaharashtra , 


SANJAY SAOJI, 
Deputy Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९३९ 


११ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११७ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक १९ जून २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २४१७- २६९ - प्र . क्र . १४० - २०१७- नवि - ९ . 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा ३७ वा ) (यापुढे 


“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ चे उप कलम (१) नुसार अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस - २४९६/२६४३ / 


प्र.क्र .३०० ( अ )/ १९९७/ नवि -९ , दि . ०७ जानेवारी २००० अन्वये मंजूर केली असून ती दि . ०१ मार्च २००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त 


विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे पांढराबोडी येथील खसरा क्र . १/ २ ही शासकीय जागा आरक्षण क्र . एमडब्ल्यु -६४ “ सिटी 


ट्रान्सपोर्ट स्टँडसाठी " आरक्षित असून ती कृषी , पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या ताब्यात आहे. तसेच मौजे काचिमेट खसरा क्र . १७ व 


१८ ही शासकीय जागा डॉक्टर पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या ताब्यात असून “ कृषी विभागात समाविष्ट आहे.( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले 
आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या उक्त जागेवरील आरक्षण क्र . एमडब्ल्यु - ६४ “ सिटी ट्रान्सपोर्ट स्टँड " 


चे स्थान बदलून डॉ . पंजाबराव कृषी विद्यापीठ , अकोला यांच्या ताब्यातील उक्त जागेवर “ सिटी ट्रान्सपोर्ट स्टँड ” आरक्षण स्थलांतरित करण्यास 
शासनाचे कृषी , पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने दि . ३१-१- २०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. यानुषंगाने नागपूर 
महानगरपालिकेनेनियोजन प्राधिकरण या नात्याने आरक्षणाखालील जागांचे स्थानांचे अदलाबदल करण्याच्या दृष्टीने फेरबदल करण्याबाबत शासनास 


विनंती केलेली आहे ( यापुढे “ उक्त प्रस्ताव असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उक्त जागेवरील मूळ आरक्षण क्र . एमडब्ल्यु- ६४ “ सिटी ट्रान्सपोर्ट स्टँड ” चे स्थान बदल करून 


मौजे काचिमेट येथील उक्त जागेवर दर्शविणेस मूळ आरक्षणाखालील जागा ना -विकास विभागात समाविष्ट करणे ( यापुढे एकत्रितपणे “ उक्त 


फेरबदल ” असे संबोधले आहे) आवश्यक आहे, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१ कक) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन , खाली जोडलेल्या अनुसूचित नमूद उक्त 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने प्रस्तुतची सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यात येत आहेत . 
सदर सूचना | हरकती सहसंचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर , जुने सचिवालय , कक्ष क्र . १०८ / १०९ , पहिला माळा, सिव्हिल लाईन्स, 


ल्याच 


स 


नागपूर -१ या पत्त्यावर लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात . प्राप्त होणा- या सूचना / हरकतीवर सुनावणी देण्यासाठी सहसंचालक , नगर रचना, नागपूर 


विभाग , नागपूर यांची उक्त अधिनियमाचेकलम १६२ ( १) अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून त्यांनी त्यांचा अहवाल शासनास 


उपरोक्त मुदत संपल्यानंतर ३० दिवसात सादर करावा . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १३- १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


अ . क्र . 


अनुसूची 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्ताव 

( ३ ) 


प्रस्तावित फेरबदल 

(४ ) 
कृषी विभाग 


जागेचे वर्णन 

( २ ) 
मौजा पांढराबोडी , खसरा क्र . 
१/ २, क्षेत्र १.२ हेक्टर 
मौजा काचिमेट , खसरा क्र . १७, 
१८ , क्षेत्र १. २ हेक्टर 


आरक्षण क्र . एमडब्ल्यू ६४ 
" सिटी ट्रान्सपोर्ट स्टँड ” 


कृषी विभाग 


नवीन आरक्षण क्र . एमडब्ल्यू- ६४ 
“ सिटी ट्रान्सपोर्ट स्टँड ” 


उक्त फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत सूचना / भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयात उपलब्ध 
राहील . 


( १) आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर. 
(२) सहसंचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग, नागपूर . 
(३) सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर . 
सदर सूचना विभागाच्या www. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील, 
अवर सचिव . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११८ . 

URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai- 400 032, Dated the 19th June, 2017. 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 

No . TPS - 2417 - 269 -CR-140 - UD - 9 - 2017 . 

Whereas , the Government has sanctioned the Second Revised Development Plan of 
Nagpur Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") vide Urban 
Development Department Notification No . TPS - 2496 - 2643 -CR - 300 ( A ) -97 -UD - 9 , dated the 7th January 
2000 under sub - section ( 1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act " ) which has come into force with effect 
from the 1st March , 2000 ; 

And whereas , the Government land bearing Khasara 1 / 2 of Mouze Pandharabodi is in the 
possession of Agricultural and AnimalHusbandry and Dairy Development is reserved as Site No. MW -64 
“ City Transport Stand ” and the Government land bearing Khasara No. 17 , 18 ofMouze Kachimate is in 
possession of Dr. Panjabrao Agriculture University , Akola and shown as Agriculture Zone in said 
Development Plan ( hereinafter referred to as the “ said lands ") ; 

And whereas, the Agricultural and Animal Husbandry and Dairy Development Department of State 
Government vide its resolution dated 31-01 - 2017 has allowed to relocate the reservation No. MW -64 
“ City Transport Stand ” from Khasara No . 1 / 2 of Mouze Pandharabodi to Khasara No . 17 , 18 Mouze 
Kachimate . The Nagpur Municipal Corporation , Nagpur being Planning Authority has requested the 
Government to relocate the Reservation No . MW -64 accordingly ; 

And whereas , the State Government is of the opinion that, in the public interest it is necessary 
to relocate the reservation No . MW -64 “ City Transport Stand” and to include the land under original 
reservation in No Development Zone in said Development Plan (hereinafter referred to as “ the said 
Modification ") ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १३-१९ , २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९३९ 


१३ 


Now , therefore, in exercise of the powers vested under Section 37 ( 1AA) of the said Act, the 
Government hereby publishes this Notice for inviting suggestion / objection from the general public in 
respect of the said Modification , as specified in the Sechedule , within a period of one month from the 
date of publication of this notice in the OfficialGazzette . Any suggestion / objection in respect of the said 
Modification should be forwarded to the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur 
having his office at “ Old Secretariat, Room No. 108 / 109 , First Floor , Civil Lines , Nagpur- 1” who has 
been appointed as the Officer under Section 162 ( 1) of the said Act, to hear suggestions / objections and 
submit his report to the Government, within 30 days after the expiry of the above mentioned period . 


( 3 ) 


SCHEDULE 
Sr . No. Description of land Proposal in the said Proposed Modification 

Development Plan 
(1 ) 

( 4 ) 
The land admeasuring 1 .2 Reservation No. MW - Agricultural Zone 
Ha . bearing Khasara No . 64 “ City Transport 
1 / 2 , Mouze Pandharabodi. Stand” 
The land admeasuring 1 . 2 Agricultural Zone New Reservation No . 
Ha. bearing Khasara No. 17 

MW -64 “ City Transport 
and 18 Mouze Kachimate . 

Stand ” 
This Notice showing the said Modification shall be kept open for inspection at the following offices 
on all working days for the period of one month . 

( 1 ) The Commissioner, Nagpur Municipal Corporation , Nagpur. 
(2 ) The Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur. 
(3 ) The Assistant Director of Town Planning Nagpur , Branch , Nagpur. 
This Notice shall also be available on the State Government website -www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


__ M. M . PATIL , 
Under Secretary . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११९ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


म 


क्रमांक नपका - सा . बां . वि . मौजा - कामठी न . प . कलम २६ - ५५५८ - २०१७ . 


ज्याअर्थी, कामठी नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . १० , दिनांक २०-०८- २०१४ अन्वयेदिलेल्या मंजुरीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून नगर परिषदेच्या मूळ हद्दीत अंतर्भूत मौजा 
कामठी या क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ 
व दैनिक “ देशोन्नती ", नागपूर या वृत्तपत्रात दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तसेच दैनिक “ हितवाद ", नागपूर या वृत्तपत्रात दिनांक २२ नोव्हेंबर 
२०१४ ला प्रसिद्ध केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २४ अन्वये नेमलेल्या “ नगर रचना अधिकारी ” यांनी उपरोक्त 
क्षेत्राचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा कामठी नगर परिषदेला दिनांक १८ जून २०१६ रोजी हस्तांतरित केला आहे आणि प्रारूप विकास योजना 
दिनांक ५ मे २०१७ कामठी नगर परिषदेस कलम २६ खाली प्रसिद्ध करण्यासाठी सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कामठी नगर परिषदेचे सर्वसाधारण सभेचे ठराव क्र . ०२ , दिनांक ३ जून २०१७ अन्वये कामठी नगर परिषदेची प्रारूप विकास 
योजना व अहवाल उक्त अधिनियमाचा कलम २६ अन्वये प्रसिद्धी करणास मंजुरी दिली आहे . 


ना .- एक - अ- ४ ( १३९३ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १३ -१९ , २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम २६( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कामठी नगर परिषद सुचित करते 
की , कामठी नगर परिषद क्षेत्रात प्रारूपविकास योजना व अहवाल तयार करण्यात आलेले आहेत . ज्याकरीता राजपत्रात नोटीस प्रसिद्ध केल्यापासून 
( ६० ) दिवसांच्या कालावधीत जनतेकडून सूचना/ आक्षेप मागविण्यात येत आहेत . सूचना / आक्षेप मुख्याधिकारी , नगर परिषद , कामठी यांचे कार्यालयात 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत पोहचणे आवश्यक आहे. म्हणजे प्राप्त सूचना / आक्षेपांवर सदर विकास योजना शासनाकडे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३० अन्वये अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी त्यावर आवश्यक तो विचार होईल . तसेच 
उक्त अधिनियमाचे कलम २६( १ ) अन्वये वरील नमूद प्रारूप विकास योजना व अहवालाची प्रत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत जनतेस 
निरीक्षणासाठी नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून साठ (६०) दिवसांसाठी खालील कार्यालयात उपलब्ध असेल . 

( १ ) मुख्याधिकारी , नगर परिषद, कामठी, जिल्हा नागपूर . 
(२) सहाय्यक संचालक , नगर रचना, शाखा कार्यालय , प्रशासकीय इमारत क्रमांक १, दुसरा माळा, सिव्हील लाईन्स् , नागपूर . 


कामठी : 
दिनांक २० जून २०१७ . 


मोहम्मद शाहजहा शफात अहमद , 

अध्यक्ष, 
नगर परिषद , कामठी. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १२० . 


BY PRESIDENT, NAGAR PARISHAD 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 

No . MCK- Sec- 26 - 5558 - 2017 

Whereas , in consonance with the Resolution No. 10 , Dated the 20th August , 2014 passed by 
the General body, Nagar Parishad , Kamptee , Dist. Nagpur has declared its intention to prepare the 
Development Plan of Kamptee Nagar Parishad in Maharashtra Government Gazette Part 1 - A Nagpur 
Divisional Supplement on 27 - 11- 2014 and daily Newspaper “ Deshonnati " , Nagpur on Dated the 22nd 
Novermber, 2014 & daily Newspaper “ The Hitavada " Nagpur on Dated 22- 11- 2014 in pursuance of the 
power conferred by sub - section ( 1) of Section 23 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ; 

And whereas , the “ Town Planning Officer” appointed under Section 24 of the said Act has prepared 
and submitted the Existing Land use Map of Kamptee Nagar Parishad , Dist, Nagpur on Dated 18 - 06 - 2016 
and submitted Draft Development Plan of Kamptee Nagar Parishad on Dated 05 - 05 - 2017 ; 

And Whereas , the General Body of Nagar Parishad Kamptee , Dist Nagpur vide Resolution No. 02 , 
Dt. 03 - 06 - 2017 has approved the Draft Development Plan of Kamptee Nagar Parishad for publication 
under Section 26 of the said Act . 

____ Now , therefore, in exercise of the powers conferred under sub- section ( 1) of Section 26 of the said 
Act, and of all other powers enabling in this behalf Nagar Parishad , Kamptee hereby give notice that , the 
Draft Development Plan of Nagar Parishad , Kamptee alongwith its report have been prepared and 
published under Section 26 of the said Act , for which objections or suggestions are invited from the 
public for a period of sixty (60 ) days from the publication of this notice in the Official Gazette , 
the objections or suggestions shall reach to Chief Officer, Nagar Parishad , Kamptee, Dist. Nagpur 
during office hours on all working days so as to consider the same before submitting the said Plan to the 
Government for final sanction under Section 30 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Further , in pursuance of sub -section ( 1) of Section 26 of the said Act , copy of aforesaid Draft 
Development Plan alongwith its report are available for inspection for public during office hours on all 
working days at the following offices for a period of sixty (60 ) days from this notice . 

( 1) Chief Officer , Nagar Parishad , Kamptee , Dist. Nagpur . 
(2) Assistant Director of Town Planning, Branch Office , 2nd Floor , Administrative Building No. 1, 

__ Civil lines , Nagpur. 


Kamptee : 
Dated the 20th June 2017 . 


MOHAMMED SHAHJAH SHAFAT AHMED , 

___ President , 
Nagar Parishad, Kamptee . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


